सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.५६/पोल-१०, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा रागुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जून, २०२२ 


वाचा :- १ शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांक डीपीपी-२०१४/प्र.क्र.१९२/पोल-१०, 
दिनांक २६.०२.२०१६ 
2) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- 
सअ.आस्था/८९/११५/२०२२, दिनांक १०.०१.२०२२ 
३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ प्र.क्र.२०३/ 
आठ, दिनांक २५.०८.२०१५ 


शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये खाळील उमेदवारांची सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 


या पदावर संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता या पदावर रु.१५६००-३९१००-ँग्रेड पे ५४००/- या वेतनश्रेणीत २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (३) (बो 
नुसार परिविक्षा कालावधीत नेमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरुपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा काळावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार खाळील अधिकाऱ्यांचा स्तंभ क्र.४ 
मध्ये नमूद रजा कालावधी एवढा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकास त्यांचा सहाय्य्क सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी याद्वारे समाप्त 
करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक स्तंभ-६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नाव नियुक्तीचा दिनांक परिविक्षाधीन परिवीक्षाधीन पदावरील सेवा 
कालावधीत कालावधी रजेच्या नियमितपणे पुढे 
घेतलेला रजा कालावधी एवढा चालू ठेवण्याचा 
(नैमित्तीक रजा वाढवून दिनांकास दिनांक 
वगळून) समाप्त होत आहे. 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 
Pea श्रीमती रोहिणी संजय पाटील (श्रीमती | 99.03.2098 अजित रजा -३८ ३०.०४.२०१८ ०१.०५.२०१८ 
रोहिणी नारायण जाधव) वैद्यकीय रजा-१० 
2. श्रीमती राजश्री निनाद विरकुड | 02.03.2098 अजित रजा-४५ २१.०४.२०१८ २२.०४.२०१८ 
(श्रीमती राजश्री माणिकराव वानखेडे) वैद्यकीय रजा-०० 
3. श्री. महेंद्र राजेंद्रकुमार माळाणी ०४.०३.२०१६ अजित रजा-०० ०३.०३.२०१८ ०४.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 
४. श्री. अभय अमरनाथ शिखरे १०.०३.२०१६ अर्जित रजा-०५ १४.०३.२०१८ १५.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.५६/पोल-१०, 


षु. श्री. धनंजय आनंदराव बनसोडे १०.०३.२०१६ अजित रजा-१२ ०२.०४.२०१८ ०३.०४.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-१२ 

६. श्री. मनोज रमेश भांदुर्ग १८.०३.२०१६ अजित रजा-०० १७.०३.२०१८ १८.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

छ. श्री. अमनखान सरदार खान पठाण २८.०३.२०१६ अजित रजा-१५ ११.०४.२०१८ १२.०४.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

ळू श्री. सुंदरलाल शांकर सावलकर ०८.०३.२०१६ अजित रजा-०० ०७.०३.२०१८ ०८.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

९. श्रीमती स्मिता पुरुषोत्तम वानखेडे १०.०३.२०१६ अजित रजा-०६ १५.०३.२०१८ १६.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

शि श्रीमती ज्योती संभाजीराव वाघमारे ११.०३.२०१६ अजित रजा-०६ २२.०३.२०१८ २३.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०६ 

णि श्रीमती प्रिया प्रभाकर मेढे २१.०३.२०१६ अजित रजा-१५ ०४.०४.२०१८ ०५.०४.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

१२. | श्री. गिरीष भारत सरवदे १५.०३.२०१६ अजित रजा-०६ २०.०३.२०१८ २१.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

१३. | श्री. केतन शिवाजीराव देशमुख १०.०३.२०१६ अजित रजा-१४ २३.०३.२०१८ २४.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

१४. । श्रीमती वर्षा गोपाळ असलेकर (श्रीमती | १०.०३.२०१६ अजित रजा-५१ २९.०४.२०१८ ३०.०४.२०१८ 
वर्षा मोतीलाल नढे) वैद्यकीय रजा-०० 

१५ श्रीमती स्नेहल प्रेमनाथ चव्हाण १६.०३.२०१६ अजित रजा-१९ ०३.०४.२०१८ ०४.०४.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

१६. | श्रीमती रुपाली मोहन खन्ना १६.०३.२०१६ अजित रजा-१२ २७.०३.२०१८ २८.०३.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-०० 

१७. | श्रीमती निलिमा नामदेवराव काळे १०.०३.२०१६ अजित रजा-१४ ०२.०४.२०१८ ०३.०४.२०१८ 
वैद्यकीय रजा-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१७१६५१४००२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH >>... 
BHAT पय यसय 
(व्यंकटेश मा.भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्रमांक ८, चर्चगेट, 
मुंबई ४०० ०२१. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा व परीक्षा), १/ 2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
३. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६. सर्व उपसंचालक 
७. सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 
८. सर्व संबंधित सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांच्या मार्फत) 
९. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-८), मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती (पोल-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


